मुंबई पोलीस नियमावलीच्या नियम ३०० अन्वये 

अतुलनिय धैर्य, कौशल्य इ. विशेष गुण.वर्शविणा-या 

पोलीस कर्मचा-यांना बक्षिसे देण्यास वापरण्यात 

यावयाच्या मार्गवर्शक तत्वांमध्यें व आर्थिक मर्यादेमध्ये 
* सुधारणा करण्याबाबत - 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांक : जीओआर-१३०५/प्र.क्र,५०९/पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ७ मे, २००८, 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०,दि. २५ जून, १९९६. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दि. ३० ऑगस्ट, १९९६. 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०,दि.१३ डिसेंबर,१९९९ 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दि,२७ सप्टेंबर, 2000. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन क्र. व २ शासन आदेशामध्ये मुंबई पोलीस नियमावलीच्या ३०० 

| अनुसार पोलीस निधीतून पोलीस अधिकारी, खाजगी व्यक्तींना द्यावयाच्या बक्षिसाबाबतची 

मार्गदर्शक तत्वे विहित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वात सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय . 
घेतला असून ती सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट- अ' मध्यें दर्शविण्यात आली आहे. 


2. - . संदर्भाधीन m3 व ४ शासन आदेश अधिक्रमित करुन मुंबई पोलीस 
नियमावलीच्या नियम ३०० अन्वये बक्षिसांच्या रक्कमेची आर्थिक मर्यादा अधिकारांची व्याप्ती 
वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून, ती आर्थिक मर्यादा सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट-ब" 
मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 


३. : सदर शासन निर्णय . वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्म क्रमांक 
सीआर-२०/०८/व्यय-७, दिनांक ३०.०१.२००८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


(कृ.मा.प.) 
rora /H-893( र 
DAPOL-I\Cash त्यचा. 


i, 
R 509.85. 


9000-52008) «1 
Peete) 


ठे 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २००८०५०८१६००१५००१ आहे. 


मडाराऱ््राचे राज्यपाज यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(00%) 
( कैलास वि, बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, अ 
० मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव (पत्राने) 
* ' अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
* मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
* मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
* पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* महासंचालक, SC} करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
« पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
* अपर पोलीस महासंचालक (का. व |), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
© अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
* अपंर पोलीस महासंचालक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर , 
* अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग/ वाहतूक / प्रशिक्षण / रा.रा.पो.बल, म.रा., मुंबई. 
* आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विमाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई र 
० सर्व पोलीस आयुक्त (अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे) 
५» सर्व पोलीस आयुक्त (पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे) 
* अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, म.रा., मुंबई 
* अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
* अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बिनतारी संदेश, म.रा., प्रुणे 
* सर्व सह पोलीस आयुक्त (विशेष पोलीस महानिरीक्षक वर्जाचे) 
> विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, म.रा., पुणे 
* सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
* इतर सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक | 
* सर्व अपर पोलीस आयुक्त (पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे पद) 
* इतर सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक 
५» सर्व पोलीस उप आयुक्त (पोलीस अधीक्षक दर्जाचे) 
० सर्व पोलीस अधीक्षक 
* सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
* सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय व अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र 
० उप संचालक, गुन्हे प्रकटीकरण शाळा, नाशिक 
* निवडनस्ती होल) 
H-893 «यत 


DAPOL- Hash Reward oO म 07.02 (Pie 


3 
परिशिष्ट "अ" 


शासन निर्णय क्रमांक जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दिनांक ३० ऑगस्ट, १९९६ 
अन्वये, निर्गमित करण्यात आलेल्या मुंबई पोलीस नियमावलीच्या नियम ३०० अनुसार पोलीस 
निधीतून पोलीस आणि खाजगी व्यक्तींना द्यावयाच्या बक्षिसाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये 
खालील बाबी समाविष्ट करण्यात येत आहे. :- 

(१) अ.क्र.७ मध्ये "परंतु या उत्कृष्ट कार्यात केवळ एखाद्या प्रसंगी चांगला बंदोबस्त ठेवणे 
ही बाब समाविष्ट होऊ शकणार नाही." ही तरतूद वगळण्यात येवून पोलीस बंदोबस्त, परेड 
इत्यादीसाठीचे रोख रक्कमेचे बक्षिस अनुज्ञेय राहील असे समाविष्ट करण्यात येत आहे, 

(२) (अ) राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी इतर राज्यातील एखाद्या गुन्हयांचा तपास 
उत्कृष्ट पध्दतीने केला असेल, अशा गुन्हयातील गुन्हेगारांना शोधून काढण्यात / पकडण्यात 
त्यांचे कौशल्य दिसून आले असेल, तर इतर राज्यांकडून पारितोषिक घेता येईल. (उदा. इतर 
राज्यात नक्षलवादी किंवा अतिरेक्यांनी केलेल्या एखाद्या गुन्हयापोटी महाराष्ट्र राज्यात होणाऱ्या 
तपासात मदत केली असेल व अशा गुन्हेगाराला / अतिरेक्यांना राज्यात शोधून काढले असेल.) 

(२) (ब) महाराष्ट्रात घडलेल्या एखाद्या गुन्ह्याची पाळेमुळें इतर राज्यातसुध्दा पसरलेली 
असतील व इतर राज्यांना त्याचा Werte जाणवल्याने त्या राज्यात जावून महाराष्ट्रातील 
पोलीसांनी उत्कृष्ट तपास केला असेल किंवा गुन्हेगार हुडकून काढले असल्यास, अशा ज्या इतर 
राज्यात गुन्हेगारीला प्रतिबंध झाला असेल, तर त्या राज्याने महाराष्ट्र पोलीसांना बक्षिस जाहीर 
केल्यास ते पारितोषिक स्विकारता येईल 

मात्र वरील दोन्ही परिस्थितीत (२ (अ) व २ (ब)] संबंधित पोलीस.अधिका-याने अशा इतर 
राज्याकडून मिळणारे पारितोषिक स्विकारण्यापूर्वी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक 
राहील. 

(३) इतर मार्गदर्शक तत्वात कोणतेही बदल नाहीत. 


--000-- 


He893 -2 


0४0८-४८ Reward R $09.05 (Past-If) 


4 
परिशिष्ट "ब" 
पोलीस कर्मचाऱ्यांना बक्षिसे देण्यासाठी अधिका-याची पोलीस कर्मचाऱ्यांना बक्षिसे देण्यासाठी अधिका-यांची आर्थिक मर्यावा 


अक्र. अधिका-याचे पवनाम मंजूर आर्थिक मर्यावा | 
1000100011: ७० coke रुपये । 

Ze 2 4 

अपर मुख्य सचिव (गृह) रु.१,००,०००/- 

ts | महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई रु.६०,०००/- 

। 3३. | महासंचालक, पत प्रतिबंधक ary, मुंबई रु.३०.०००- 


_४_ 
प आयुक्‍त रु.४०,०००/- 

आयुक्त (अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे) 
| ७ | सर्व पोलीस आयुक्त ( हीस महानिरीक्षक दर्जाचे) रु.२५,०००/- 
अपर पोलीस महासंचालक, गु.अ.वि, (गुन्हे, म.रा., रु.३०,०००/- 


रु,२०,०००/- | 
रु.२०,०००/- 
क गैकी रु. Q 0 1०9 ०/- 
प्रमाणे 
रु.२५,०००/- 


रु.२५,०००/- 
रु.३०,०००/- 


a Bi20,000/- . | 


रु.२५,०००/- 
रु.२०,०००/- 
रु.१५,०००/- 


रु.१५,०००/ 
रु.६,०००/- 


अपर पोलीस महासंचालक, नक्षल वि ठं 1 अभियान, नागपूर 


र अभियान, ी 
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, म.रा,, मंबई 


--000-- 


H-893 20. 


7१०0८-॥८न्म RawanhORC.R 509.05 (Part-11) 


